अभियांत्रिकी व dara / एम.सी.ए. 
अभ्यासक्रमाची थेट द्वितीय वर्षाची स्वतंत्र 
तुकडी पहिल्या वर्षांत, तसेच अभ्यासक्रम 
दुसऱ्या अभ्यासक्रमात विलिन करण्यास 
शासन मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०१९/प्र.क्र. १९९/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: 3 जुळे, २०१९ 


वाचा :-१. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.टीईएम -२०१९ / प्र.क्र.१३०/ तांशि-४, 
दि.१० जून, २०१९ 
२. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. २/एनजीसी/ 
संस्थाविलिनीकरण /२०१९/६७७, दि. २४/०६/२०१९ व दिनांक १/०७/२०१९ चा 
ई-मेल 


प्रस्तावना : 

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी शैक्षणकि वर्ष २०१९-२० करीता 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी वर नमूद त्यांच्या २४/६/२०१९ च्या 
पत्रान्वये विद्यमान अभियांत्रिकी, तंत्रशास्त्र /एम.सी.ए. अभ्यासक्रमाच्या थेट द्वितीय वर्षाची तुकडी 
प्रथम वर्षात विलिन करणे तसेच अभ्यासक्रमाचे विलिनीकरण दुसर्‍या अभ्यासक्रमात करण्याबाबत 
शासन मान्यता देण्यासाठी प्रस्तावित केले आहे. त्यास शासन मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन 


होती. 


झासन निर्णय : 

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन या शासन निर्णयात 
सोबतच्या प्रपत्रात नमूद संस्थांतील थेट द्वितीय वर्षाची तुकडी पहिल्या वर्षात विलिन करण्यास, तसेच 
अभ्यासक्रमाचे विलिनीकरण दुसऱ्या अभ्यासक्रमात करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. या 
शासन निर्णयाच्या सोबतच्या प्रपत्रात दर्शविण्यात आलेली प्रवेश क्षमता स्वतंत्र नसून वर नमूद दि.१० 
जून, २०१९ च्या शासन निर्णयामध्ये समाविष्ट आहे. यासाठी दिनांक १० जून, २०१९ च्या शासन 
निर्णयातील अटी व शर्ती कायम राहतील. 


2. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून 
दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१९/प्र.क्र. १९९/तांशि-४ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०७०३१७१४४६७५०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by SANJAY AUDUMBAR DHARURKAR 
SANJAY AUDUMBAR DN N= SANS ay तिस ची 


DHARURKAR a il 
(संजय औ. धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


२. सहसंचालक, सर्व तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालये (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

३. कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

४. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 

५. संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 
चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

७. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण विभाग), 
नवी दिल्ली. 

८. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल 
इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 

९. निवड नस्ती / तांशि-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


Higher Technical Education Department G.R.No.TEM-2019/C.R.199/TE-4,Dated 03 July, 2019 
Second Year Merger 


विलीनीकरण झालेल्या 
अभ्यासक्रमाचे नाव 


विलीनीकरण करावयाच्या 


3 
२११४ देवगिरी इस्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरींग ।मॅकेनिकल इजिनिअरींग 
अँण्ड मॅनेजमेंट स्टडीज, रेल्वे स्टेशन रोड, 
औरंगाबाद 


(थेट द्वितीय वर्ष) 
३१८४ फा. कॉन्स्को Vera कॉलेज ऑफ |बी.ई.इन्फॉर्मशान टेक्नॉलॉजी & कॉम्प्युटर 
इंजिनिअरींग, वांद्रे (पश्चिम), मुंबई ५० 


प्रवेशा क्षमता 


म्प्युटर इंजिनिअरींग 


मॅकेनिकल इंजिनिअरींग 


३१४८ जाह अँण्ड अँकर कच्छी इंजिनिअरींग ।कॉम्प्युटर इंजिनिअरींग कॉम्प्युटर इंजिनिअरींग | १२०-१८० 
कॉलेज, चेंबुर, मुंबई ४०००८६ (थेट द्वितीय वर्ष) 
१११४ सिपना अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान कॉम्प्युटर सायन्स अँण्ड कॉम्प्युटर सायन्स अण्ड । १२०-१८० 
महाविद्यालय, अमरावती इंजिनिअरींग (थेट द्वितीय वर्ष) अरींग 
५१६० संजिवनी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग, 


सहजनंदनगर, शिंगणापुर, कोपरगाव, जि. 
अहमदनगर 


सिव्हील इंजिनिअरींग 


मॅकेनिकल इंजिनिअरींग (थेट मॅकेनिकल इंजिनिअरींग | १२०-१८० 
द्वितीय वर्षी 


SWRA टेक्नॉलॉजी(थेट SPAR टेक्नोलॉजी ६०-१२० 
द्वितीय वर्षी 
मॅकेनिकल इंजिनिअरींग 


दत्ता मेघे कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग, 
ऐरोली, नवी मुंबई 


Page 1 


Higher Technical Education Department G.R.No.TEM-2019/C.R.199/TE-4,Dated 03 July, 2019 


Second Year Merger 
aqme. |डिटीई कोड |संस्थेचे नाव प्रवेश  ।विलीनीकरण झालेल्या प्रवेश क्षमता 
अभ्यासक्रमाचे क्षमता ।अभ्यासक्रमाचे नाव 
अशोकराव माने ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूजान्स, [इलेक्ट्रीकल इंजिनिअरींग (थेट २ 


६० इलेक्ट्रीकल इंजिनिअरींग | ६०-१२० 
फॅकल्टी ऑफ इंजिनिअरींग अँण्ड वषी 
मॅनेजमेंट स्टडीज, वठार, कोल्हापूर 
कॉम्प्युटर सायन्स अँण्ड ६० कॉम्प्युटर सायन्स अँण्ड ६०-१२० 
इंजिनिअरींग (थेट द्वितीय वर्ष) इंजिनिअरींग 
इलेक्ट्रॉनिक्स अण्ड टेलि ६० इलेक्ट्रॉनिक्स अँण्ड टेलि ६०-१२० 
कम्युनिकेजञान इंजिनिअरींग (थेट कम्युनिकेडान इंजिनिअरींग 
द्वितीय वर्ष) 


बीआरएसीटीचे विश्वकर्मा इन्स्टिट्यूट ऑफ |सिव्हील इंजिनिअरींग (थेट सिव्हील इंजिनिअरींग ६०-१८० 


इन्फॉर्मेशन टेक्नॉंलॉजी, कोंढवा बु पुणे |द्वितीय वर्ष) 


AMT करजगी ऑर्किड कॉलेज आ] 
इंजिनिअरींग अँण्ड टेक्नॉंलॉजी, सोलापूर 


हॉलीवूड अकॅडमीचे संजीवन इंजिनिअरींग 
अण्ड टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट, सोमवार 


मॅकेनिकल इंजिनिअरींग (थेट ६० मॅकेनिकल इंजिनिअरींग 
द्वितीय वर्ष) 
पद्मभुषण कॉम्प्युटर इंजिनिअरींग (थेट कॉम्प्युटर इंजिनिअरींग 


ण वसंतदादा पाटील प्रतिष्ठानचे 
कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग, सायन, मुंबई द्वितीय वर्ष) 


र 
१ ६२०३ | मराठवाडा मित्र मंडळाचे इन्स्टिट्यूट ऑफ | कॉम्प्युटर इंजिनिअरींग (थेट ६० कॉम्प्युटर इंजिनिअरींग ६०-१२० 
टेक्नॉलॉजी, लोहगाव, पुणे द्वितीय वर्ष) 


कॉम्प्युटर इंजिनिअरींग 


Page 2 


ee mice oe Ug eV" 


Higher Technical Education Department G.R.No.TEM-2019/C.R.199/TE-4,Dated 03 July, 2019 


Second Year Merger 
अनुक्र. |fsdig कोड [xix 
१४ एमआयटी Shs ऑफ इंजिनिअरींग, 


विलीनीकरण झालेल्या 
अभ्यासक्रमाचे नाव 


विलीनीकरण करावयाच्या 
अभ्यासक्रमाचे नाव 


मेकॅनिकल इंजिनिअरींग (थेट ६० मॅकेनिकल इंजिनिअरींग |।१२०-१८० 
द्वितीय वर्षी 


सिव्हील इंजिनिअरींग (थेट 
द्वितीय वर्ष) 


आळंदी, पुणे 


१५ ६२५०  । डी.वाय.पाटील कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग 
अँन्ड टेक्नॉलॉजी, कसबा, बावडा, 
कोल्हापूर. 


१६ ४१३७ ।एस.बी.जैन इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, 
मॅनेजमेंट अँन्ड रिसर्च, 


३२१९ अलमुरी रत्नमाला इन्स्टिटयूट ऑफ 
इंजिनिअरींग अँन्ड टेक्नॉंलॉजी, 


कॉम्प्युटर सायन्स अँण्ड 
इंजिनिअरींग (थेट द्वितीय वर्ष) 


SH टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर सायन्स अण्ड 
इंजिनिअरींग 


द्वितीय वर्ष) 


ता.शहापूर, जि.ठाणे 
सिव्हील इंजिनिअरींग (थेट 
द्वितीय वर्ष) 

मेकॅनिकल इंजिनिअरींग (थेट 
द्वितीय वर्ष)(द्वितीय पाळी) 


श्री वारणा विभाग शिक्षण मंडळाचे 

तात्यासाहेब कोरे इन्स्टिटयूट ऑफ 
इंजिनिअरींग अँन्ड टेक्नॉंलॉजी, 

वारणानगर, जि.कोल्हापूर 


Page 3 


Higher Technical Education Department G.R.No.TEM-2019/C.R.199/TE-4,Dated 03 July, 2019 


Second Year Merger 
feds कोड ।संस्थेचे नाव प्रवेशा क्षमता 


कॉम्प्युटर सायन्स अँण्ड 
इंजिनिअरींग (थेट द्वितीय इंजिनिअरींग 

वर्षी(द्वितीय पाळी) 

द्वितीय वर्ष) 


११०५ ।विदर्भ युथ वेल्फेअर सोसायटीचे प्रो.राम ।सिव्हील इंजिनिअरींग (थेट ६०।सिव्हिल इंजिनिअरींग ६०-१२० 
मेघे इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँन्ड 
रिसर्च, अमरावती 


विलीनीकरण झालेल्या 
अभ्यासक्रमाचे नाव 


विलीनीकरण करावयाच्या 
अभ्यासक्रमाचे नाव 


द्वितीय वर्ष) 


Page 4 


